धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, 
गट अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०९ 
जानेवारी, २०२४ रोजीची अंतिम सेवा 
ज्येष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.सीएचए-२०१९५/प्र.क्र.८८/का.९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- १४ मार्च,२०२४. 


संदर्भ :- विधि व न्याय विभाग, शासन परिपत्रक, समक्रमांक, दि.०५.०२.२०२४ 
परिपत्रक 


धर्मादाय आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, गट- 
अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा ज्येष्ठता क्रमांक व ज्येष्ठतेचा दिनांक निश्‍चित करुन दि.०१.०१.२०२४ 
रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी, संदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. 
सदर तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठता यादीच्या अनुषंगाने दिनांक १३.०३.२०२४ रोजीपर्यंत कोणतेही आक्षेप प्राप्त 
झालेले नाहीत. सदर बाब विचारात घेऊन प्रस्तुत सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम करण्यात येत आहे. सदर अंतिम 
सेवाज्येष्ठता यादी या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट-'अ' या विवरणपत्रात नमूद केली आहे. 
२. सदर अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीची प्रत धर्मादाय आयुक्‍त,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
सहायक धर्मादाय आयुक्‍त संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक असा २०२४०३१५१३२८०७४९१२ आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANISHA ANIL KADAM 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=6e49954abe1615213c9867d36416b464631 1d3a20fa0 
e8638f40554d1f74d87b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KADAM द 
(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर-नि-उप सचिव, 
सोबत-परिशिष्ट-'अ' महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) धर्मादाय आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई- 
यांना विनंती करण्यात येत आहे को, सदर तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना 
पोचविण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी व त्यांची पोच आपल्या दप्तरी ठेवावी. 
२) संबंधित अधिकारी (संबंधित अधिकाऱ्यांच्या शासकोय अधिकृत ई-मेलवर) 
(धर्मादाय आयुक्‍त,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत), 
३) निवड नस्ती. (कार्या-१) 


शासन परिपत्रक, विधि a न्याय विभाग,क्रमांक: सीएचए-२०१५/प्र.क्र.८८/कार्या-१,दिनांक ९४मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट-अ 


'परिशिष्ट-अ 


पंवर्गाचे नाव-सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, गट-अ 


वेतनश्रेणी-५-९८: ४९९००-१५५८०० 


दि.०१ जानेवारी, २०२४ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सू 


संबंधित 
(२) (ब) श्री/ पदावरील _—— नियम ३ (२) (अ) ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा 
TAR । जती शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव नरक्त या जन्मदिनांक प्रवर्ग नुसार संवर्गात दिनांक Gane शेरा 
ज्येष्ठता मार्ग प्रत्यक्ष रूजू दिनांक | (मानीव दिनांक) 
क्रमांक 
विद आं २ 3 v ष्‌ & 1. ७ | ८ ९ 1 0९0. | 
,१६.०२.२०२४ रोजीच्या शासन 
१ डॉ.(श्री) । परदेशी राजेश मोहनलाल सरळसेवा । ३०.०५.१९८२ खुला १३.१०.२०१४ ०९.१०.२०१४ | ३१.०५.२०४० | आदेशान्वये धर्मादाय उप आयुक्‍त पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती 
२ श्रीमती | मालोदे निलीमा रघुनाथ सरळसेवा | ०८.०४.१९८५ | इ.मा.व १३.१०.२०१९४ ०९.१०.२०१४ । ३०.०४.२०४३ 
,१६.०२.२०२४ रोजीच्या शासन 
२ श्री चव्हाण राहूल जीबनराव सरळसेवा १८.०६.१९८५ खुला १०.१०.२०१४ ०९.१०.२०१४ । ३०.०६.२०४३ | आदेशान्वये धर्मादाय उप आयुक्‍त पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती 
,१६.०२.२०२४ रोजीच्या शासन 
डु श्री । कादरी सय्यद विलायत हुसेन सरळसेवा | २३.०९.१९७८ खुला ०९.१०.२०१४ ०९.१०.२०१४ | ३०.०९.२०३६ | आदेशान्वये धर्मादाय उप आयुक्त पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती 
ण श्री । पाटील दिनकर कृष्णा सरळसेवा | ०१.०६.१९७७ खुला ०९.१०.२०१४ ०९.१०.२०१४ | ३१.०५.२०३५ 
द श्री । लिप्ते राम अनंत सरळसेवा | २७.०७.१९८४ | खुला १०.१०.२०१४ ०९.१०.२०१४ | ३१.०७.२०४२ 
डॉ.(श्रीम _ sags : 2 a 
9 ay) | पुक्‍कावार राणी प्र सरळसेवा ३.१२.१९८० खुला १०.१०.२०१४ ०९.१०.२०१४ । ३१.१२.२०३८ 
८ श्री । पांचाळ राजपाल ज्ञानोबा सरळसेवा | ०७.०४.१९७५ | इ.मा.व 08.20, RORY ०९.१०.२०१४ । ३०.०४.२०३३ 
९ श्री | शेंडे विशाल देवीदास सरळसेवा | २९.०६.१९७४ । अ.जा. १३.१०.२०१४ ०९.१०.२०१४ | २३०.०६.२०३२ 


१० श्री | पाईकराव संजय पुंडलिकराव सरळसेवा । २५.०६.१९७३ | अ.जा. १०.१०.२०१४ ०९.१०.२०१४ | ३०.०६.२०३१ 
११ श्रीमती । पजई दिशा केशवराव सरळसेवा | ३०.०८.१९७७ | वि.जा.(अ) ०१.११.२०१४ ०९.१०.२०१४ । ३१.०८.२०३५ परिविक्षाधीन अधिकारी 
१२ श्रीमती | कोरे रुपाली रघुनाथ सरळसेवा | २३.०६.१९८३ । SALA. १६.१०.२०१४ ०९.१०.२०१४ | ३०.०६.२०४१ 
१३ श्री । वाळके शरद शिवाजी सरळसेवा । ०४.११.१९८१ | इ.मा.व. ०३.११.२०१४ ०९.१०.२०१४ । ३०.११.२०३९ 
aw श्री | कांबळे सुधीर रामचंद्र सरळसेवा | ०२.०६.१९७२ | ASA, १०.१०.२०१४ ०९.१०.२०१४ | ३०.०६.२०३० 
१५ श्रीमती | पगारे प्रियांगिनी शामराव सरळसेवा | १६.०७.१९८२ | अ.जा. १६.१०.२०१४ ०९.१०.२०१४ | ३१.०७.२०४० 
१६ श्रीमती । देशमुख मनिषा यशवंत सरळसेवा | ११.१०.१९८१ | वि.मा.प्र. १६.१०.२०१४ ०९.१०.२०१४ | ३१.१०.२०३९ 
१७ श्री । इंगोले राजेश नामदेवराव सरळसेवा | ०३.०७.१९७६ | अ.जा. १०.१०.२०१४ ०९.१०,.२०१४ | ३१.०७.२०३४ 
शट श्री । कानडे राजेंद्र शंकर सरळसेवा | ०१.०६.१९८३ | भ.ज.(ब) १३.१०.२०१४ ०९.१०.२०१४ । २३१.०५.२०४१९ 
१९ श्री । धायतडक रविंद्रकुमार पांडुरंग सरळसेवा । २४.०४.१९७३ | भ.ज.(ड) ०९.१०.२०१४ ०९.१०.२०१४ | ३०.०४.२०३१ 
२० श्री । सातव प्रताप राजाराम सरळसेवा । ०४.०४.१९८५ | इ.मा.व. ०३.०८.२०१५ ०३.०८.२०१५ | ३०.०४.२०४३ 
२१ श्री | चव्हाण प्रशांत पंडित सरळसेवा । २७.१२.१९८३ | Fass) ०३.०८.२०१५ ०३.०८.२०१५ | ३१.१२.२०४१ 


MANISHA ANIL 
KADAM 


(मनिषा कदम) 


Digitally signed by MANISHA ANIL KADAM 


867d: 
shtra, 
‘6FEO1 CAEF299F 7BF533D8598381491695AAAE025643F 


Date: 2024.03.15 13:45:50 +05'30 


सहायक सॉलिसिटर-नि-उप सचिव, 


